इस्माईल युसूफ कला, विज्ञान व 
वाणिज्य महाविद्यालय, जोगेश्वरी, मुंबई 


येथील इमारतीचे स्ट्रक्चरल दुरुस्ती व 
नुतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 


शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.११९/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 09 नोव्हेंबर,२०२३. 
संदर्भ :- १) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.अर्थस 

२०२३/(९७/२३)/मो.बा./प्र.मा./ लेखा-२, दिनांक ०६/१०/२०२३. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुऑ(मु/ 
का-२/३१९१/२०२३, दिनांक १०/०७/२०२३. 


प्रस्तावना-: 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भिय १) येथील दिनांक ०६/१०/२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये इस्माईल युसूफ कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, जोगेश्वरी, मुंबई या 
महाविद्यालयातील इमारत संरचनात्मक परिक्षणाच्या अहवालानुसार इमारत स्ट्रक्चरल दुरुस्ती व 
नुतनीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर कामाबाबत कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) 
विभाग, अंधरी(प.), मुंबई यांजकडील खर्चाची अंदाजपत्रके सादर करण्यात आली असून प्रस्तूत कामास 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भिय २) येथील दिनांक 
१०/०७/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये तांत्रिक सहमती प्रदान केळी आहे. यास अनुसरुन सदर प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय-: 

इस्माईल युसूफ कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, जोगेश्वरी, मुंबई या 
महाविद्यालयातील इमारतींच्या संरचनात्मक परिक्षणाच्या अहवालानुसार इमारत स्ट्रक्चरल दुरुस्ती व 
नुतनीकरणाच्या कामाकरीता खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे रु.६,६६,४९,८८९/- (रुपये सहा 
कोटी सहासष्ठ लक्ष एकोणपन्नास हजार आठशे एकोणनव्वद फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr. | Name of Work Estimated cost 
No. (Rs.) 


hag Repairs & Renovation of Main Building at Ismail Yusuf College, १.५२,१६.९४६ 
Jogeshwari (E.), Mumbai. 


२. Repairs & Renovation of Boys Hostel Building at Ismail Yusuf 9,22, 619,239 
College, Jogeshwari (E.), Mumbai. 


3. | Repairs & Renovation of New Science Building at Ismail Yusuf १,०२,२२,५२९ 
College, Jogeshwari (E.), Mumbai. 


छ. Structural Repairs to Annex Building at Ismail Yusuf College, 9,833,809, 03 
Jogeshwari (E.), Mumbai. 


4, | Structural Repairs to Sports Complex at Ismail Yusuf College, १,३८,८५,७३९ 
Jogeshwari (E.), Mumbai. 


Total | ६,६६,४९,८८९/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.११९/मशि-३, 


२. अटी-: 

१) स्थापत्य कामाच्या पूर्ततेच्या कालावधीतच ढोबळ स्वरुपात गृहीत धरण्यात आलेल्या 
अनुषंगिक तरतूदींबाबत योग्य नियोजन करुन सविस्तर अंदाजपत्रकानुसारच पुढील कार्यवाही 
करुन काम हाती घ्यावे. 

२) काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक 
अभियंता व मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता खात्याचे सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित 
करण्यात यावे. 

३) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यता लागणार नाही, यादृष्टीने विशोष 
दक्षता घेण्यात यावी. 

४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय,क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ नुसार प्रस्तुत कामाशी संबंधीत मुद्यांची कार्यवाही करावी. 

६) प्रस्तुत कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय बांधकाम हाती घेण्यात येऊ नये. 


३. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८,४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 
भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०३ विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, (00)(09) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४२०२ ००७९), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱया तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


४. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दिनांक २०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-पाच महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.३, परिच्छेद क्रमांक १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३११०११५३५४२५८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


H E M A NTKU M A R Digitally signed by HEMANTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 

P A N D H A RI N AT H 2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d72231 Sbab7f006ec5420633722d42e0 
976d82a8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=284A4236AE7795D36DD2ECBSAC6CA70C333A3CF 1B1 3F6682 

B AVI ५ K A R 8D224AE2026B37E9, cn=HEMANTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR 
Date: 2023.11.01 15:35:49 +05'30° 

(हे.पं.बाविस्कर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.११९/मशि-३, 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

६. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 

७. प्राचार्य, इस्माईल युसूफ कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, जोगेश्वरी, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१२. अवर सचिव (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
१३. निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


